एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) सन 
२०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त निधी व त्यांस समरूप 
राज्य हिस्सा वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ०६ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 
१. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश क्र.२२-८३/२०१५-७॥//-॥, 
दि.०१/१२/२०२० 
२. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश H.22-23/2094-CW-ll, 
दि.०१/१२/२०२०.(३७५॥08॥०॥) 
३. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १३/०५/२०२० 
४. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/०६/२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०३/०७/२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. २०/०८/२०२० 
७. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/१०/२०२० 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन 
२०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ७८५०.४२ लक्ष व 
रु.५७६०.१० लक्ष असा एकुण रु. १३६१०.५२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
त्यापैकी संदर्भ क्र. ३ ते ७ वरील शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू.१२५१.२० 
लक्ष व रु.१५१९.२५ लक्ष असा एकुण रु.२७७०.४५ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. आता केंद्रशासनाकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरीता केंद्र हिस्स्याअंतर्गत रू.२८२०.७४ लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र.२ वरील पत्रांन्वये राज्य 
शासनास वितरित केला आहे तर संदर्भ क्र.२ वरील पत्रांन्वये एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेकरीता सन 
२०१८-१९ व २०१९-२० करीता वितरीत केलेल्या निधीपैकी अखर्चित रु.१०००.३० लक्ष निधी सन 
२०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास पुर्नजिवित करून दिला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये 
जमा झाल्याची खातरजमा वित्त विभागाकडून करण्यात आली असून केंद्र शासनामार्फत केंद्रपुरस्कृत 
एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०-२१ करीता प्राप्त केंद्र हिस्सा व त्यास समरूप राज्य 
हिस्सा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 


विवरणपत्रातील रकाना क्र. ५ व ८ नुसार केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. २९२५.५१ लक्ष व रु. 
१६९२.६४ लक्ष असा एकुण रु. ४६१८.१५ लक्ष इतका निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


(रुपये लक्ष) 
मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, (१६) | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, 
शासकीय संस्था, (१६) (०१) एकात्मिक बाल | (१६) शासकीय संस्था, (१६) (02) एकात्मिक 

अ.क्र उद्दिष्ट संरक्षण योजना (२२३५ 0७००९), केंद्र बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०१८), राज्य 
हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, 
अ.अंदाज वितरित UES अ.अंदाज वितरित वत 
वितरण वितरण 
२ 3 8 4 ६ ७ ८ 
q | ०१, वेतन ११८०.४८ ७०८.२९ २३६.०८ | ७८६.९८ ४७२.१९ 949.38 
२ | ०२,मजुरी ६०७.८७ ८३.१० 829.49 | ४०५.२४ ८१.०५ २५५.४६ 
3 ०६,दूरध्वनी,वीज,पाणी ३४.२३ |, ee २२.२५ २२.८२ ४.५६ १०.२७ 
४ | ११,देशांतर्गत प्रवास खर्च क. [oe Gin ice a = 
षु १३,कार्यालयीन खर्च ६८९.४६ |. - कहे ६०.०० ४५९.६४ ४०.०० [ee 
६ १४, भाडे, पट्टी व कर ८२.८० शिकव ५३.८२ ५५.२० ११.०४ २४.८४ 
9 १९,आहार खर्च 983.49 [eee 924.02 928.04 २५.८१ ८८.०७ 
८ | २१,पुरवठा व सामग्री १५.०३ one ९.७६ १०.०२ २.०० ४.५१ 
र ३१,सहायक अनुदान १०७०.३२ शि ८५६.५४| 93.48 ४२.७१ ५४७.७४ 
(वेतनेत्तर) 
एकूण (१) ३८८७.०१ ७९१.३९ १७९४.५५ | २५९१.३३ ६८१.१३ | १०६२.२६ 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स 09, २२३५- सामाजिक सुरक्षा | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
व कल्याण, १९९, अशासकीय संस्थांना | सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय 
सहाय्य, (00)(02) एकात्मिक बाल संरक्षण | संस्थांना सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक बाल 
योजना (२२३५ 0०२७) , केंद्र हिस्सा, | संरक्षण योजना (२२३५ 0०३६), राज्य 
कार्यक्रमावरील खर्च हिस्सा , कार्यक्रमावरील खर्च 
अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित | अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित 
वितरण वितरण 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
१ | ३१, सहायक अनुदान २७५४.८० शिक ६८८.७० | १८३६.५३ ३६७.३१ ८०.०८ 
(वेतनेत्तर) 
२ | ३६, सहायक अनुदान ७६६.३५ ४५९.८१ oe 440.20 308.48 शिंगं 
(वेतन) 
एकूण (२) ३५२१.१५ ४५९.८१ ६८८.७० | २३४७.४३ ६७३.८५ ८०.०८ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५३२/का-०८ 


(रु.लक्ष) 
उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स ०१,२२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१,२२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१६) 
(9g) शासकीय संस्था, (१६ (03) | शासकीय संस्था, (१६) (०४) एकात्मिक बाल 
एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत | संरक्षण योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती 
बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ | व बाल न्याय मंडळ यांना सहायक अनुदान 
यांना सहायक अनुदान (२२३५ ७४१२), | (२२३५ ७४२१),राज्य हिस्सा, 
केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, कार्यक्रमावरील खर्च, 
अ.अंदाज वितरित | प्रस्तावित | अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित 
वितरण वितरण 
२ 3 8 4 ६ 9 ८ 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ४४२.२६ शि ४४२.२६ ८२१.३४ १६४.२६ ५५०.३१ 
एकूण (२) ४४२.२६ | ४४२.२६ ८२१.३४ १६४.२६ ५५०.३१ 
एकुणात एकूण (१--२--३) ७८५०.४२ | १२५१.२० | ३१७६.३७ ५७६०.१० | १५१९.२४ | १८५६.६९ 


२. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेकरीता वितरीत केंद्र व राज्य हिस्स्याचे घटकनिहाय वितरण 
विवरणपत्र-१ ते ९ नुसार करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिस्स्यांच्या निधीच्या खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर 
शासन निर्णयाअन्वये उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

५. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२१६/व्यय-६/२०२०, दि.२९/१२/२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१०६१४५७१८४८३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM 


JARANDE 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: CN = RAVINDRA SITARAM JARANDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT 

Date: 2021.01.06 15:02:36 +05'30" 


(र.सि.जरांडे) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५३२/का-०८ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महाळलेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
सदर निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५३२/का-०८ 


शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि.०६ जानेवारी २०२१ चे 
विवरणपत्र-१ 
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
१ | २ 2 8 4 
१ | कर्मचारी मानधन ३१, सहायक १२०.२० ८०.१३ 
२ | प्रवासखर्च (राज्यस्तरावरील कर्मचा-यांसाठी राज्य | अनुदान 
शासनाच्या दरानुसार) (वेतनेत्तर) 
3. | कार्यालयाचे भाडे 
४ | प्रशासकीय खर्च (पाणी, 
वीज,टपाल,स्टेशनरी,दूरध्वनी) 
५ | प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी निधी 
६ | संशोधन आणि डॉक्युमेटेशन 
७ | माहिती प्रसाराद्वारे जनजागृती 
८ | सर्वसाधारण सहाय्यक निधी 
९ | आकस्मिक खर्च 
१० | जिलह्यांचे मापन/सर्व्हे 
११ | अनुरक्षण निधी 
एकूण १२०.२० ८०.१३ 
विवरणपत्र-२ 
राज्य दत्तकस््रोत संस्था 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
१ | २ 3 8 दु 
१ | कर्मचारी मानधन ३१, सहायक १३.६१ ९.०७ 
२ | प्रवासखर्च (राज्यस्तरावरील कर्मचा-यांसाठी । अनुदान 
राज्यशासनाच्या दरानुसार) (वेतनेत्तर) 
३ | माहिती प्रसार जाहिरात 
४ | प्रशासकीय खर्च 
५ | आकस्मिक/इतर खर्च 
एकूण १३.६१ ९.०७ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


विवरणपत्र-३ 
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
ह्य २ 3 8 4 
q | कर्मचारी मानधन ०२, मजूरी ३८२.५९ २२९.४० 
२ | कार्यालय भाडे खर्च ३१, सहायक ६८७.८२ ४५८.५४ 
३ | प्रवास खर्च (जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष अनुदान 
कर्मचारीकरिता) (वेतनेत्तर) 
४ | मुलांना स्वगृही पाठविण्यासाठीचा खर्च 
(repatriating children) 
५ | जिल्हा प्रायोजक्ता व प्रति पालकत्व 
६ | प्रसार व जनजागृती 
७ । संवेजानप्रसार व क्षमता बांधणी 
८ | कार्यालयीन खच 
९ | आकस्मिक खर्च (व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी खर्च , 
इंटरनेट सुविधा 
एकूण १०७०.४१ ६८७.९५ 
विवरणपत्र-४ 
खुले निवारागृह 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
शिडी २ 3 8 4 
१ | कर्मचारी मानधन आणि इतर वेतनेत्तर खर्चासाठी ३१, सहाय्यक ३१.१४ २४.०६ 
(परिपोषण अनुदानासह) अनुदान 
विवरणपत्र-५ 
विशेष दत्तक स्रोत संस्था 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
हवि २ 3 8 4 
: कर्मचारी मानधन आणि इतर वेतनेत्तर खर्चासाठी ३१, सहाय्यक ८०.०३ ५६.०२ 
(परिपोषण अनुदानासह) अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


विवरणपत्र-६ 
शासकीय संस्था (बालगृह/ निरीक्षणगृह) 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा 
१ | २ 3 8 4 
१ | कर्मचारी वेतन ०१, वेतन २३६.०८ १५७.३९ 
०२, मजुरी ३९.०८ २६.०५ 
२ | प्रवेशित मुलांसाठी अन्न, वस्त्र व इतर अनुषंगिक wa =| १९, आहार खर्च १२५.८२ ५८.०७ 
३ | बिछानासाठीचा खर्च २१, सामसम्री व ९.७६ ४.५१ 
पुरवठा 
४ | इमारत भाडे १४, भाडे ,कर व ५३.८२ २४.८४ 
uel 
५ | पाणी, वीज खर्च ०६, दूरध्वनी, २२.२५ १०.२७ 
वीज व पाणी 
६ | प्रवास खच ११, प्रवास खर्च ८.६१ 3.219 
७ | कार्यालयीन खर्च व संकीर्ण खर्च (ग्रंथालयासाठी १३ कार्यालयीन ६०.०० oe 00 
पुस्तक खरेदी, खेळ इ.) खर्च 
८ | आकस्मिक खर्च (इंटरनेट HARM, सुरक्षारक्षक) ३१, सहायक ३४.९२ 7 
अनुदान 
(वेतनेत्तर) 
एकूण ५९०.३४ २८५.११ 
विवरणपत्र-७ 
स्वयंसेवी संस्था (निरीक्षणगृह/ बालगृह) 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
शि २ ३ 8 4 
q | कर्मचारी वेतन ३६, सहाय्यक 4 .00 ae .00 
अनुदान (वेतन) 
२ | इतर वेतनेत्तर खर्चासाठी (परिपोषण अनुदानासह) ३१, सहाय्यक ५७७.५३ शग 
अनुदान 
एकूण ५७७.५३ L 0) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


विवरणपत्र-८ 
बाल कल्याण समिती 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा 
शि २ र 8 दु 
१ | इमारत भाडे ३१, सहायक २९४.८४ ३९४.२४ 
२ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (अध्यक्ष) अनुदान 
३ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (सदस्य) (वेतनेत्तर) 
४ | डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (मानधन) 
५ | Fora अनुषंगाने खर्च (औषधे,प्रवास अन्न इ.) 
६ | आकस्मिक खर्च 
(पाणी, वीज,दूरध्वनी, कार्यालयीन खर्च) 
एकूण २९४.८४ ३९४.२४ 
विवरणपत्र-९ 
बाल न्याय मंडळ 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा 
शि २ 3 8 4 
q | इमारत भाडे ३१, सहायक १४७.४२ १५६.०७ 
२ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (सदस्य) अनुदान 
३ | डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (मानधन) (वेतनेत्तर) 
४ | Fora अनुषंगाने खर्च (औषधे,प्रवास अन्न इ.) 
५ | आकस्मिकखचे 
एकूण १४७.४२ १५६.०७ 
R AV | N D R A Digitally signed by RAVINDRA SITARAM 


DN: CN = RAVINDRA SITARAM JARANDE, C = 
SITARAM ०१०९ ७४५ 

DEVLOPMENT 

Date: 2021.01.06 15:03:06 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


